जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपूर या समितीवर 
नामनिर्देशित तसेच “विशेष निमंत्रित” सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२१. 


पहा:- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती नांदेड यांचे पत्र क्र.निवि/का-१५/ 
जिवायो/ संस-१/ २१-२२/११७९, दि.२३/६/२०२१. 

शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 30/2000” मधीळ कलम 
३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या दोन सदस्यांची, 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या दोन व्यक्तिची “नामनिर्देशित सदस्य” म्हणून तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव 
असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ११ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” 
म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपूर यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावेत. 
2 चंद्रपूर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या 
नियुक्त्या पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत 
अबाधित राहतील. 
४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/५/.॥॥४॥४/७9॥॥०.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८२६१२०५१३१४१६ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 


Vij esin g Fattes In g DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU 
= Planning Department 

Vasave Date: 2021.08.26 13:15:56 +05'30" 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मंत्रालय, मुंबई. 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
3३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
४.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपूर यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई. 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई. 
७.विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर, 
८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपूर 
९.उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर. 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर. 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१२.कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
१३.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८१- अ, 


शासन निर्णय, क्रमांक: जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८१- अ,दि. २६ ऑगस्ट २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 
विधानमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाचे सदस्य:- 
अ.क्र नामनिर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 
1 . | श्री.सुरेश नारायणराव धानोरकर ,संसद सदस्य । लक्ष्मीनगर, अभ्यंकर वॉर्ड, वरोरा, 
जि.चंद्रपूर 
२. | श्री.सुभाष रामचंद्रराव धोटे, विधानसभा सदस्य । पेठ वार्ड क्र.३,ता.राजोरा, जि.चंद्रपूर 
जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले नामनिर्देशित सदस्य :- 
अ.क्र. नामनिर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 
१. | . | श्री.राजेश मारोतराव कांबळे । शांतीनगर, श्रमीक वार्ड, ब्रम्हप्री,जि. चंद्रपूर 
२. श्री. राजेंद्र गुणवंतराव वैद्य | समाधी वाड, चंद्रचूर, जि. चंद्रपूर 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले विशोष निमंत्रित :- 


अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 

0. | श्री. संदिप वामनराव गडुमवार मु.पो. बोथली, ता. सावली, जि. चंद्रपूर 

2 श्री. गजानन तुकाराम बुटके गुरूदेव वार्ड, नेहरू चौक, चिमुर, जि. चंद्रपूर 
3 श्री.घनऱ्याम खुशीमल मुलचंदानी किल्लानगर वार्ड, बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर 

४ | at. दादाजी पांडुरंग लांडे शिवाजी नगर वार्ड, राजूरा,जि. चंद्रपूर 

५ | atl. प्रकाश देवतळे गजानन नगर, वडगाव ATS, जि.चंद्रपूर 

६ । श्री. अजय रामभाऊजी वैरागडे जि. चंद्रपूर 

७ । श्री.संदिप अनिलराव गि-हे मु.पो.रामनगर,सिव्हिळ लाईन, जि.चंद्रपूर 
८ | it. नरेंद्र महादेव पढाळ झिंगुजी वाड, भद्रावती, जि चंद्रपूर 

९ | श्री.भोजराज उपासराव मु.पो.गोविदपूर,ता.नागभिड,जि.चंद्रपूर 
१० | o । श्री.मोरेश्वर टेमुड अंबादेवी वाड.ता.वरोरा,जि.चंद्रपूर 
त. १ | aft. अरूण केशवराव निमजे मु.पो. गडचांदुर, ता. कोरपना, जि. चंद्रपूर 


Vijesing Fattesing 
Vasave 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Planning Department 
Date: 2021.08.26 13:16:14 +05'30° 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


KKKKKKKKKKKKKKKEKKKKEKRKKK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


